जिल्हा नियोजन समिती, लातूर 


या समितीवर नामनिर्देशित तसेच 
विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: जिनिस -२०२०/प्र.क्र.५९ /का-१४८१- अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ मार्च, २०२१. 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
3) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती लातूर यांचे पत्र क्र.नियोजन/ जिवायो/ 
नियुक्‍ती/२०२०/कार्या-१/१३००, दि.०७/१२/२०२०. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” मधील 
कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन ( FRR व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देडानाच्या २ 
सदस्यांची, तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील 
निवासी असलेल्या ११ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून लातूर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, लातूर यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणावेत. 

३. लातूर जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात 
आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर 
घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 

४. हाझासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१७१६५५०५२७१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावांने /₹₹९॥ RANADE अकळ a 


DEPARTMENT 
Date: 2021.03.17 17:04:07 +05'30' 


(वीणा रानडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४.मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
GAT. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती,लातूर यांचे खाजगी सचिव. 
६.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


शासन निर्णय क्रमांकः जिनिस -२०२०/प्र.क्र.५९ /का-१४८१-अ 


७.विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, 

८.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,लातूर 

९.उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय,लातूर 
११.महाळेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१२.कोषागार अधिकारी, लातूर 

१३.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिनिस -२०२०/प्र.क्र.५९ /का-१४८१-अ 


शासन निर्णय, क्रमांक: जिनिस -२०२०/प्र.क्र.५९ /का-१४८१- अ, दि. १७ मार्च, २०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र 
नामनिर्देशित सदस्य 
अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 
।१__ | श्री.विजय गोविंदराव देशमुख रा.येळी, ता.जि.लातूर 
२ श्री.समद रज्जाक पटेल रा.तेली गल्ली, लातूर 
जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले विशेष निमंत्रित 
।१__ | श्री.श्रीशौल्य मल्लीकार्जुन उटगे रा.कवटा केज,ता.औसा,जि.लातूर 
२ | श्री.अंड.किरण शोषेराव जाधव रा.कोल्हे नगर, लातूर 
3 श्री.चंद्रकांत पंढरीनाथ Ae रा.नांदुरा बु.,ता.अहमदपूर,जि.लातूर 
४ श्री.कल्याण बापुसाहेब पाटील रा.हाळी वाढवणा (बु.) 
ता.उदगीर,जि.लातूर 
५ | श्री.अभय सतिषराव साळुंके रा.पानचिचोली,ता.निलंगा,जि.लातूर 
६ _श्री.श्रीकांत शाहूराज सूर्यवंशी रा.एकंबी,ता.औसा,जि.लातूर 
७ श्री.शिवाजी रघुनाथ काळे रा.सुगाव,ता.चाकुर,जि.लातूर 
श्री.सुरज व्यंकटराव चव्हाण रा.कारेवाडी,ता.शिरूर 
अनंतपाळ,जि.लातूर 
९ श्री.संतोष ज्ञानोबा सोमवंशी रा.धानोरा,ता.औसा,जि.लातूर 
१० | सौ.सुनिता नामदेव चाळक रा.मोती नगर,लातूर 
११ | श्री.लिंबनअप्पा विश्वनाथअप्पा LaF रा.शिवाजी चौक,निलंगा,जि.लातूर 


Digitally signed by VEENA RANADE 
VE ENA RANAD E DN: CN = VEENA RANADE, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = PLANNING 


DEPARTMENT 
Date: 2021.03.17 17:04:26 +05'30" 


(वीणा रानडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


